RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - ३१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ - ७, २०१९ / श्रावण १० - १६, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 
जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 

केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा 
कलम १ ९ नुसार . 

सारांश अनुसूची “ चार ” मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 
जिल्हा जळगाव 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) 
क्रमांक भूसंपादन / मौजे हिवरखेडे बु. / एसआर -१५/ २०१५. अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

जळगाव, भाग जळगाव, तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव यांना 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा पदनिर्देशित करीत आहे. 
३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) 

अनुसूची - एक 
याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन /मौजे हिवरखेडे 

जमिनींचे वर्णन 
बु. / एसआर -१५/ २०१५, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक 

जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर , मौजे हिवरखेडे बु. 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 
की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार 

निश्चित संपादन क्षेत्र 
वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार 

गट क्रमांक 

लावणीलायक पोट 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 

एकूण 
त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

संपादन क्षेत्र 

क्षेत्र 


भूमापन किंवा 


खराब 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१ ९ ० 


० ३० 


०० 


० ३० 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी 
कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही 
असल्यास ) विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट 
कलम ( १) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 
वि ( एच ) २११ 

( १ ) 


१६२/२/१ पैकी 


. 


०७ 


० ०० 


० ०७ 


१६२/२/१ पैकी 


० २७ 


० ०० 


० २७ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ - ७, २०१९ / श्रावण १० - १६, शके १९ ४१ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे हिवरखेडे बु., तालुका जामनेर , जिल्हा 
जळगाव येथील वाघूर प्रकल्प बुडीत क्षेत्रासाठी व शेती पोहोच 
रस्त्यासाठी. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) 
याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/मौजे हिंगणे 
बु ./ एसआर -१६/ २०१५, दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 
की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे हिवरखेडे बु., तालुका जामनेर , 
जिल्हा जळगाव येथील वाघूर प्रकल्प बुडीत क्षेत्रासाठी व शेती 
पोहोच रस्त्यासाठी . 


, 


समाजाला मिळणारे लाभ : पाणीपुरवठा व दळणवळण 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन - निरंक 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास) 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट 
कलम ( १) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनींची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश - निरंक . 


-- 


टीप .- 


, 


( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेत जमिनींच्या आराखड्याचे 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , जळगाव भाग , जळगाव व 
कार्यकारी अभियंता, वाघूर धरण विभाग, जळगाव यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून 

निर्धारित केले असल्याचे 
याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा 
सारांश अनुसूची “ चार ” मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
जळगाव भाग, जळगाव , तालुका -जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


( २ ) 


उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही 
व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व 
अडथळा करू नये. 


( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी . 


अनुसूची - एक 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर , मौजे हिंगणे बु . 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निबंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 

गोरक्ष गाडीलकर , 

जिल्हाधिकारी तथा 

समुचित प्रशासन , जळगाव . 
जळगाव , २० जुलै २०१९ . 


भूमापन किंवा 


अंदाजित संपादन क्षेत्र 


गट क्रमांक 


लावणीलायक 


पोट 


एकूण 
क्षेत्र 


संपादन क्षेत्र 


खराब 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ नुसार . 


२७/१ पैकी 


० ६८ 


० ०१ 


० ६ ९ 


जिल्हा जळगाव 


२७/२ 


० ३८ 


00 


० ३८ 


क्रमांक भूसंपादन / मौजे हिंगणे बु./एसआर-१६ / २०१५.- ज्याअर्थी, 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी 


३१/ २/ २ - ब / १/ २ .. 


० ६० 


० ०८ 


० ६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ - ७, २०१९ / श्रावण १० - १६, शके १९ ४१ 


३ 


अनुसूची - एक- चालू 


भूमापन किंवा 


अंदाजित संपादन क्षेत्र 


गट क्रमांक 


लावणीलायक 


पोट 


एकूण 
क्षेत्र 


( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी. 
( ४ ) दुय्यम निबंधक , जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 

गोरक्ष गाडीलकर , 

जिल्हाधिकारी तथा 

समुचित प्रशासन , जळगाव. 
जळगाव , २० जुलै २०१ ९ . 


संपादन क्षेत्र 


खराब 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


, 


२ ९ / २ पैकी 


० ६ ९ 


० 


00 


० ६ ९ 


२८/३ पैकी 


० ९ ५ 


० 


00 


० ९ ५ 


.. 


२ ९ / १ पैकी 


० ९ २ 


० ०२ 


९ ४ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ नुसार . 


३२/४ 


० ३७ 


० 


00 


० ३७ 


.. 


जिल्हा जळगाव 


३१/ २/ २ - ब / २/ २/ १ 


० ०४ 


० 


00 


० ०४ 


.. 


३१/ २/ २- ब/ २/ १ पैकी 


० ० ९ 


O 


00 


० ० ९ 


३१ / २/ २ - ब / १/ २ 


० १४ 


० 


०० 


० 


१४ 


६८/२ 


० २० 


० 


०० 


० २० 


अनुसूची - दोन 


क्रमांक भूसंपादन / मौजे हिवरखेडे बु. / एसआर -१४० / २०१६. 
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी 
यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम असा केला आहे ) 
याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / मौजे हिवरखेडे 
बु ./ एसआर -१४० / २०१६, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 
की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


: 


, 


, 


प्रकल्पाचे नाव : वाघूर प्रकल्प धरण विभाग , जळगाव 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे हिंगणे बु. , तालुका जामनेर , 
जिल्हा जळगाव येथील जमिनी वाघूर प्रकल्पाचे जलाशयाखाली बुडत 
असल्याने भूसंपादन प्रस्ताव. 

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन - निरंक 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास) 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट 
कलम (१) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनींची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश - निरंक . 


टीप .- 


( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , जळगाव भाग, जळगाव व 
कार्यकारी अभियंता , वाघूर धरण विभाग, जळगाव यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


, 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे 
याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा 
सारांश अनुसूची “ चार ” मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
जळगाव भाग, जळगाव , तालुका -जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


( २ ) 


उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही 
व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व 
अडथळा करू नये. 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ - ७, २०१९ / श्रावण १० - १६, शके १९ ४१ 


अनुसूची - एक 
जमिनींचे वर्णन 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


कलम १ ९ नुसार . 


भूमापन किंवा 


जिल्हा जळगाव , तालुका जामनेर , मौजे हिवरखेडे बु. 

निश्चित संपादन क्षेत्र 
गट क्रमांक 

लावणीलायक पोट एकूण 
संपादन क्षेत्र 

खराब 

क्षेत्र 


जिल्हा जळगाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


. 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


२१४ पैकी 


० ७७ 


० ० ९ 


O 


८६ 


३३८ पैकी 


O 


७४ 


० १३ 


० ८७ 


२७ ९ / १ - अ 


० ६४ 


० 


१७ 


० 


८१ 


क्रमांक भूसंपादन / मौजे शेंदुर्णी ( कळमसरा)/ एसआर -१५८ / 
२०१६.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " 
असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक 
भूसंपादन /मौजे शेंदुर्णी ( कळमसरा )/ एसआर -१५८ / २०१६, दिनांक ६ 
फेब्रुवारी २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची 
दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 


० ०५ 


० 


०० 


२७ ९ / २- ब 

० ०५ 
अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : वाघूर धरणाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वाघूर धरणाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी 
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनाचा लाभ 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन - निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश - निरंक. 
टीप .- 


“ 


“ 


प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 


शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 


१५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास) 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 


संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 


( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , जळगाव भाग , जळगाव व 
कार्यकारी अभियंता , वाघूर धरण विभाग , जळगाव यांचे 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 
( २) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 

पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही 
व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व 
अडथळा करू नये. 


आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट 
कलम ( १) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


-- 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून 

निर्धारित केले असल्याचे 
याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा 
सारांश अनुसूची “ चार ” मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


, 


( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी. 
( ४) दुय्यम निबंधक , जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निबंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 

गोरक्ष गाडीलकर, 

जिल्हाधिकारी तथा 

समुचित प्रशासन , जळगाव . 
जळगाव , २० जुलै २०१९ . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
जळगाव भाग, जळगाव, तालुका -जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ - ७, २०१९ / श्रावण १० - १६, शके १९ ४१ 


५ 


अनुसूची - एक 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


जमिनीचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव , तालुका जामनेर , मौजे शेंदुर्णी 


वाचले.- १. पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक 

२८२२ / मु.पो.का. ३७ ( १ ) ( ३) / २०१९ , जळगाव, दिनांक 
१ ९ जुलै २०१९ . 


अंदाजित संपादन क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


पोट 


लावणीलायक 
संपादन क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


२. मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक दंडप्र-१ / 

कावि -२८८ / २००५, दिनांक २२ जून २००५. 


खराब 


१ 


२ 


३ 


४ 


३. मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे पोट - कलम ३७ ( १) व ( ३) 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


आदेश 


२३०/२ पैकी 


० १६ 


०० 


० १६ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : कळमसरा लघू पाटबंधारे तलावासाठी संपादन 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : कळमसरा लघू पाटबंधारे तलावासाठी 
संपादन . 


क्रमांक दंडप्र -१ / कावि/ ६३७/ २०१९.- सध्या महाराष्ट्रात पूरक 
असा मान्सून न झाल्याने शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचा प्रसंग उद्भवलेला 
आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दुष्काळी अनुदान देण्यात आले 
होते . मात्र सदरचे अनुदान बँकेच्या खात्यावर टाकल्याने त्यांचे हेलपाटे 
वाढले व अनुदान प्राप्त होण्यास विलंब झाला. यामध्ये शेतकऱ्यांत 
नाराजी निर्माण झालेली होती . त्याचप्रमाणे विरोधकांनीदेखील हा प्रश्न 
उचलून धरलेला आहेत. जळगाव शहर महानगरपालिकेमध्ये बरेचशे 
जटील प्रश्न निर्माण झालेले असून सदर प्रश्न धसास लावणेस ते 
असमर्थ झाल्याने त्यांचेविरोधात जळगाव शहरातील विविध मान्यवर 
संस्था , संघटना, सुज्ञ नागरिक यांनी आंदोलन पुकारलेले आहे व 
आंदोलनदेखील करीत आहेत . गाळेधारकांचा भाडे प्रश्न व पाच पट 
वसुली यामुळे व्यापारी वर्गात असंतोषाची भावना निर्माण झालेली आहे. 
त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील कामगार व कारागीर संघटनांनी त्यांच्या हक्क 
व मागणीसाठी तसेच शासकीय योजना लागू व्हाव्यात यासाठी उपोषण 
करण्याबाबत निवेदन दिले आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनाचा लाभ 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश - निरंक . 


टीप.- 


( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनीच्या आराखड्याचे 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, जळगाव भाग , जळगाव व 
कार्यकारी अभियंता , लघू पाटबंधारे, जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


( २ ) 


उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक उल्लेख केलेल्या जमिनीचा कोणत्याही 
व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनीवर बोजा व 
अडथळा करू नये . 


दिनांक २३ जुलै २०१९ रोजी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक 
जयंती, दिनांक ३० जुलै २०१९ रोजी संत नामदेव महाराज 
पुण्यतिथी, दिनांक ३१ जुलै २०१९ रोजी संत सावता माळी पुण्यतिथी, 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१९ रोजी शाहीर अण्णा भाऊ साठे जयंती 
व लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी इत्यादी जयंती व पुण्यतिथी साजरी 
होणार असून त्या अनुषंगाने जिल्ह्यांत, तालुक्यांत व गावागावांत 
मिरवणुका , रॅली, प्रतिमा पूजन , पुतळा पूजन इत्यादी कार्यक्रम 
राबविले जातात व सदर कार्यक्रमास मोठ्या प्रमाणात गर्दी एकवटलेली 
असते. तद्नंतरचे आगामी काळात हिंदू बांधवांचा श्रावण मास सुरू 
होणार असून विविध स्वरूपाचे सण उत्सव त्याकाळात साजरे होणार 
आहेत . 


( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी . 
( ४ ) दुय्यम निबंधक , जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 

गोरक्ष गाडीलकर , 

जिल्हाधिकारी तथा 

समुचित प्रशासन, जळगाव . 
जळगाव , २० जुलै २०१ ९. 


वरील परिस्थिती लक्षात घेता जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था 
अबाधित रहावी व सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ नये यासाठी यापूर्वी 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले होते . त्यामुळेच समाज 
विघातक कृत्य करणारे जातीयवादी गुंड इत्यादींवर कायद्याचा वचक 
राहिला होता , हीच परिस्थिती आगामी येणाऱ्या राजकीय विरोधी 
पक्षाचे आंदोलन तसेच हिंदू सण , उत्सव व इतर सामाजिक , 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ - ७, २०१९ / श्रावण १० - १६, शके १९ ४१ 


हा आदेश लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, प्रेतयात्रा यांना लागू 
असणार नाही. 


वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे 
आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाही. 

हा आदेश दिनांक २१ जुलै २०१ ९ चे सकाळी ६.०० वाजेपासून 
ते दिनांक ४ ऑगस्ट २०१ ९ चे २४.०० वाजेपावेतो अंमलात राहील. 

हा आदेश आज दिनांक १९ जुलै २०१९ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारित केला असे . 


वामन कदम , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


सांस्कृतिक कार्यक्रम राबविणारे संघटना यांच्यावतीने तसेच पारंपरिक 
पद्धतीने आयोजित होणारे जयंती, पुण्यतिथी असे अनेक कार्यक्रम 
घेण्यात येणार आहेत . याचा फायदा जातीयवादी गुंड घेण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. क्षुल्लक कारणावरून देशविघातक कृत्य करणारे 
समाजकंटक , जातीय गुंड हे याचा फायदा घेऊन किंबहुना समाजात 
तेढ निर्माण होईल , अशांतता निर्माण होईल अशा प्रकारचे कृत्य 
करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही बाब लक्षात घेता कोणताही 
अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश 

लागू 

होणे 
जरुरीचे आहे . 

तरी किरकोळ कारणांवरून कोणताही अनुचित प्रकार घडण्याची 
शक्यता नाकारता येत नसल्याचे पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांनी 
त्यांच्या दिनांक १ ९ जुलै २०१९ च्या पत्रान्वये माझ्या निदर्शनास आणून 
दिल्याने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेचे परिरक्षण करण्याकरिता 
संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत काही कृत्यांवर बंदी घालणे आवश्यक 
झाल्यामुळे मी , वामन कदम , अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव 
उपोद्घातातील नमूद अनुक्रमांक ( २) च्या आदेशान्वये माननीय 
जिल्हादंडाधिकारी , जळगाव यांनी मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून व मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे 
पोट - कलम (१) व ( ३) मधील अधिकारांचा वापर करून या आदेशान्वये 
खालील कृत्यांना बंदी घालीत आहे. 

( अ) शस्त्रे, सोटे, भाले , तलवारी , बंदुका , सुरे, लाठ्या व काठ्या 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 
हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे 

( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे 


जळगाव , १ ९ जुलै २०१ ९ . 


जळगाव . 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 


क्रमांक कक्ष -२ / फौजदारी/ कावि -६२७/ २०१९.- ज्याअर्थी, मा . जिल्हा 
पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी त्यांचेकडील संदर्भीय पत्र क्रमांक जिविशा/ 
१०-१२ वी परीक्षा / मनाई आदेश -२०७९/ २०१ ९, दिनांक १० जुलै २०१ ९ 
अन्वये धुळे जिल्ह्यात दिनांक १७ जुलै २०१९ ते ३ ऑगस्ट २०१ ९ 
पावेतो उच्च माध्यमिक परीक्षा ( १२ वी ) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र 
( १० वी ) च्या परीक्षा घेण्यात येणार आहे. ( ज्या दिवशी पेपर राहील त्या 
दिवसाकरिता) दररोज सकाळी ९ .३० वाजेपासून ते १८.०० वाजेपावेतो 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ ( २) चे मनाई आदेश 
जारी करणेस मा . जिल्हादंडाधिकारी , धुळे यांना विनंती केलेली आहे. 

ज्याअर्थी, मा . अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे यांच्याकडील संदर्भीय 
पत्र क्रमांक ड/ कक्ष -३ / एमएजी -२ / कावि-६२९ / २०१९, दिनांक ११ जुलै 
२०१ ९ अन्वये फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २) चे 
मनाई आदेश या कार्यालयाचे स्तरावरून जारी करणेबाबत कळविले 


( क ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर 
फेकावयाची हत्यारे , साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे किंवा 
बरोबर नेणे 


; 


आहे ; 


.- 


, 


( ड ) कोणत्याही इसमाच्या, चित्रांचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 
पुढाऱ्यांचे चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 

( इ ) सार्वजनिकरीत्या ओरडणे, रडणे किंवा विक्षिप्तपणे हावभाव 
करणे; 

( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता 
धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे 
आणि तशी चिन्हे , चित्रे, फलक इत्यादी लावणे किंवा इतर कोणताही 
जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे , 
कृत्यांना बंदी घालीत आहे . 

वरील कलम ३७ ( १) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी 
किंवा तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा वृद्ध अथवा 
अपंग इसमांना लागू असणार नाही. 

त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ चे 
पोट - कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 
करण्यास पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा 
घेण्यास किंवा मिरवणुका काढण्यास या आदेशान्वये बंदी घालीत आहे. 


त्याअर्थी, शिरपूर व शिंदखेडा तालुक्यातील उच्च माध्यमिक व माध्यमिक 
शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा केंद्राच्या २०० मीटर परिसरात झेरॉक्स / 
फॅक्स मशिन , पेजर , एस.टी.डी. बूथ , लॅपटॉप व मोबाईल फोनच्या 
वापरावर प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे. याबाबत माझी खात्री झाल्याने 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १४४ (२) नुसार जिच्या विरुद्ध आदेश 
काढणेत येत असेल अशा व्यक्तींवर योग्य अवधीत नोटिस बजविणे 
परिस्थितीमुळे शक्य नसेल अशा प्रकरणांत या कलमाखालील आदेश 
एकतर्फी देणे आवश्यक आहे. 


या 


त्याअर्थी, मी , डॉ . विक्रम बांदल , उपविभागीय अधिकारी तथा 
दंडाधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ ( २) नुसार मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी 
शिरपूर व शिंदखेडा तालुक्यातील उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शालान्त 
प्रमाणपत्र परीक्षेच्या सर्व केंद्रांवर पुढीलप्रमाणे मनाई आदेश पारीत 
करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ - ७, २०१९ / श्रावण १० - १६, शके १९ ४१ 


७ 


व माध्यमिक शालान्त परीक्षा केंद्राचे २०० मीटर परिसरात सकाळी 
९.३० वाजेपासून ते सायंकाळी १८.०० वाजेपावेतो फक्त परीक्षेचेदिवशी 


लागू राहतील . 


दिनांक १७ जुलै २०१ ९ ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०१९ रोजी पावेतो 
( ज्यादिवशी पेपर राहील त्या दिवसाकरिता) दररोज सकाळी ९.३० 
वाजेपासून ते १८.०० वाजेपावेतो परीक्षा केंद्राचे २०० मीटर अंतरापर्यंत 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ ( २) अन्वये मनाई 
आदेश जारी करण्यात येत आहे. तसेच सदर कालावधी दरम्यान २०० 
मीटरचे परिसरात झेरॉक्स / फॅक्स मशिन , पेजर , एस.टी.डी. बूथ , 
लॅपटॉप व मोबाईल फोनचे वापर करणेस या आदेशाद्वारे प्रतिबंध करण्यात 
येत आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १६ जुलै २०१९ रोजी माझ्या स्वाक्षरीने 
व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी पारित केला असे . 


डॉ . विक्रम बांदल, 
उपविभागीय दंडाधिकारी , 
शिरपूर भाग, शिरपूर , 

जिल्हा धुळे . 


उपरोक्त आदेशान्वये दिनांक १७ जुलै २०१ ९ ते दिनांक ३ ऑगस्ट 
२०१९ या कालावधीत शिरपूर व शिंदखेडा तालुक्यातील उच्च माध्यमिक 


शिरपूर , १६ जुलै २०१ ९. 


अध्यक्षा , नगरपरिषद यांजकडून 
जामनेर नगरपरिषद , जामनेर 


or 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये जामनेर शहर विकास योजना आरक्षणामध्ये फेरफार | 
बदल करणेविषयी . 

अधिसूचना 
क्रमांक नपजा / साप्र / आरआर -६६७/ २०१ ९.- जामनेर शहर विकास योजना , शासन आदेश क्रमांक ३५१२/ ०३/ प्र. क्र . ०५/ २०१२/ नवि - ९ , 
दिनांक ९ मे २०१२ अन्वये मंजूर झालेली असून ती दिनांक २० जून २०१२ पासून अंमलात आलेली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना 
अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये खालीलप्रमाणे प्रस्तावित १२ मीटर समांतर रस्त्याकरिता किरकोळ फेरफार / बदल करावयाचे आहेत. सदर 
फेरफार करणेस नगरपरिषद, जामनेर विशेष सभा , ठराव क्रमांक २२ , दिनांक ६ जून २०१९ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. 

फेरफार दर्शविणारा तक्ता 
मंजूर विकास योजनेमधील कलम ३७ प्रमाणे 

फेरबदलाची कारणे 
विद्यमान वापर 

करावयाचा फेरबदल 


१ 


२ 


३ 


शहरातील राज्य रस्ते व शहरातील राज्य रस्ते व उक्त विकास योजनेत मुख्य रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूस समांतर १२ मीटर रुंदीचे 
महामार्गास समांतर १२ 

महामार्गास समांतर १२ सेवा रस्ते प्रस्तावित आहेत . यामध्ये जळगाव रोड, पाचोरा रोड , बोदवड रोड , 
मीटर रुंदीचे सेवा रस्ते मीटर रुंदीचे सेवा रस्ते भुसावळ रोड, वाकी रोडचा समावेश आहे. सदर रस्त्याच्या बाजूस बरेचसे 
वगळण्यात यावे. 

अभिन्यास ग्रामपंचायत अस्तित्वात असताना मंजूर झाले असून त्यामध्ये १२ मीटर 
समांतर रस्ते नाहीत . त्यामुळे या ठिकाणी रहिवास, वाणिज्य वापर आज रोजी 
सुरू आहे. याशिवाय मुख्य चौकातून जाणाऱ्या रस्त्यांच्या लगत १२ मीटर 
नियोजित समांतर रोडमध्ये बरीचशी व्यापारी संकुले व रहिवाशी बांधकामे 
आहेत आणि प्रस्तावित १२ मीटर समांतर रोडमधील बराचसा भाग खाजगी 

जमिनीतून प्रस्तावित असल्याने तेथे समांतर रस्ता बनविणे शक्य नाही. 
वरील फेरबदलाची माहिती दर्शविणारा नकाशा जामनेर नगरपरिषद कार्यालयात कामकाजाचे वेळात नागरिकांचे अवलोकनार्थ ठेवणेत आलेला 
आहे. उपरोक्त फेरबदलाचे संदर्भात नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असल्यास, त्या त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्याचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात अध्यक्षा, नगरपरिषद, जामनेर यांचे कार्यालयात सादर कराव्यात . म्हणजे हा प्रस्ताव 
शासनाकडे मंजुरी करता सादर करणेसमयी त्यांचा विचार करणेत येईल . 

सौ . साधना गिरीश महाजन , 

अध्यक्षा, 

जामनेर नगरपरिषद , जामनेर , 
जामनेर , २६ जुलै २०१ ९. 

तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव. 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ - ७, २०१९ / श्रावण १० - १६, शके १९ ४१ 


JAMNER NAGARPARISHAD , JAMNER 


Minor Modification to the Sanctioned Development Plan of Jamner Town under Section 37 of the 

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


Notification 


No. JNP /GA/RR -667 /2019.- Development Plan of Jamner Town has been sanctioned by State 
Governmentunder the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 has been sanctioned 
under vide Resolution No. 3512 /03/CR - 05 /2012 /UD - 9 , dated 9th May 2012 has come into force with 
effect from 20th June 2012. The Modification in Development Plan for 12 meters wide service road has 
been sanctioned by the Jamner Nagarparishad Special Council, Jamner vide Resolution 22 , dated 
6th June 2019 . 


Chart Showing Modification 


Reason for Modification 


Sanctioned Development 

Plan Existing use 


Under Section 37 of 

Modification 


2 


بر) 


12 meters wide service 
road proposed parallel 
to State Highway and 
National Highway 


12 meters wide 
Service Road 
has deleted . 


In the Development Plan 12 meters wide service road 
has been proposed . This include Jalgaon Road , 
Pachora Road , Bhusawal Road , Bodwad Road 
and Waki Road . Along these abovementioned 
roads , major layouts has been sanctioned in the 
Grampanchayat period , in which there was no 
service road proposed . Therefore , as on today 
major Residential and Commercial use activities 
are in existence . Instead of major commercial 
complex and residential building are existing in main 
chowk area on proposed 12 meters wide service 
road . and the major portion of 12 meters wide 
service road has proposed through privately owned 
land . Hence , it is not possible to construct these 
service roads . 


The abovementioned Modified Development Plan (Part Plan ) duly signed by Chief Officer is kept 
open in the office ofMunicipal Council on allworking days during office hours for inspection for the public 
in pursuance of Section 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act 1966. It is hereby notify that 
any person having any objection / suggestion in respect of said proposed Minor Modification Plan to the 
said Development Plan may communicate in writing to President, Jamner Nagarparishad , Jamner within 
30 days from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette . So that those can 
be consider before submitting the above proposal for sanction . 


SAU . SADHANA GIRISH MAHAJAN , 

President, 
Jamner Nagarparishad , Jamner, 
taluka Jamner, district Jalgaon . 


Jamner, 26th July 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ - ७, २०१ ९ / श्रावण १० - १६, शके १९ ४१ 


९ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचले : ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३ अन्वये संस्था अवसानयात घेणेबाबतचे या कार्यालयाचे अंतिम 

आदेश जा . क्रमांक युआरबी-२/ सावदा फैज . पत / ता . रावेर / क.१०२ व १०३/ अवसायन अंतिम आदेश/ सन २०१८, दिनांक २० 
ऑक्टोबर २०१८ . 


( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३ अन्वये या कार्यालयाचे दुरुस्ती आदेश जा . क्रमांक युआरबी-२/ 

सावदा फैज. पत / ता . रावेर / क.१०२ व १०३/ अवसायन दुरुस्ती आदेश/ सन २०१८ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ . 


( ३) श्री. ए. डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुक्ताईनगर यांचे पत्र जा . क्रमांक आस्था/ सावदा फैजपूर नापत / पदभार / 

२०१९ , दिनांक २२ जानेवारी २०१९ . 


( ४ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ व १०३ अन्वये या कार्यालयाचे दुरुस्ती आदेश जा . क्रमांक युआरबी-२/ 

सावदा फैज. पत/ ता. रावेर / क.१०२ व १०३ / अवसायन दुरुस्ती आदेश / सन २०१ ९, दिनांक २४ जानेवारी २०१९. 
(५ ) श्री. ए. डी . बागल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुक्ताईनगर तथा सद्य मुख्य अवसायक यांनी दिनांक १९ मार्च २०१९ रोजीच्या 

या कार्यालयातील समक्ष चर्चेत केलेले कथन व कालावधी वाढविणेबाबत केलेली विनंती. 


. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ व १०३ अन्वये 


दुरुस्ती आदेश 


२ 


क्रमांक युआरबी -२ / सावदा फैज.पत / ता.रावेर / क.१०२ व १०३/ अवसायन दुरुस्ती आदेश/ ३/१४८ ९/ सन २०१९.- मी , मेघराज राठोड, 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार याद्वारे सावदा फैजपूर नागरी सहकारी पतसंस्था लिमिटेड , सावदा , तालुका रावेर , जिल्हा जळगाव ( अवसायनात ) 
या पतसंस्थेचा कारभार गुंडाळण्यासाठी उपरोक्त वाचले क्रमांक २ अन्वये यापूर्वी दिलेले दुरुस्ती आदेश पुढील आदेश होईस्तोवर संस्थगीत 
करीत असून उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अर्जात नमूद प्रशासकीय बाबींप्रमाणे व उपरोक्त वाचले क्रमांक ५ चे चर्चेप्रमाणे, उपरोक्त वाचले 
क्रमांक ४ अन्वये दिलेले दुरुस्ती आदेशात पुढील आदेश होईस्तोवर अंशत : बदल करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
कलम १०२ ( दोन) (१) मधील तरतुदींस अनुसरून प्रस्तुत दुरुस्ती आदेशाद्वारे सदर संस्थेवर खालीलप्रमाणे अवसायक मंडळाची नियुक्ती करीत 
आहे. 


३ 


१ ९ ६० चे 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नाव 


पदनाम 


hon 


६ 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


श्री . ए . डी . बागल 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुक्ताईनगर 


मुख्य अवसायक 


२ 


श्री . एम . व्ही . पावरा 


लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , रावेर 


सहायक अवसायक 


सदर अवसायक मंडळाने संस्था मालमत्तेची, येणे व देणे रकमांची निरवानिरव करून संस्था समापित करणेची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण 
करावी. 


सदरचे आदेश आज दिनांक ३ एप्रिल २०१९ रोजी माझे सहीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित करीत आहे . 


३ 


मेघराज राठोड , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


जळगाव , ३ एप्रिल २०१ ९ . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ - ७, २०१९ / श्रावण १० - १६, शके १९ ४१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था / कलम २१/ नोंदणी रद्द आदेश / ३५७/ सन २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , सुवालालशेट 
विविध कारागिरांची सहकारी संस्था मर्यादित , शिरपूर , तालुका 
शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे 
अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश, आज दिनांक २२ मार्च 
२०१९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/पीआरडी/ 
( आय )/ ७३६/ सन २०००-०१ , 

दिनांक ऑक्टोबर 

२००० असा आहे. 


क्रमांक आस्था/ कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश / ३४२/ सन २०१९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे, सावित्रीबाई 
फुले महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, कोडीद , तालुका 
शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे 
अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश , आज दिनांक २२ मार्च 
२०१९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर /पीआरडी/ 
( आय)/ ७२२/ सन १ ९९ ५- ९ ६, दिनांक ८ सप्टेंबर १९९ ५ असा आहे. 


. 


३१ 


शिरपूर , २२ 

मार्च 

२०१९ . 


शिरपूर , २२ 

मार्च २०१९ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था / कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश/ ३४६/ सन २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे, मनुदेवी 
सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , कुरखळी, तालुका 
शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे 
अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश, आज दिनांक २२ मार्च 
२०१९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ जीएनएल / 
( ओ)/ ७३२/ सन २०१०-११, दिनांक १२ ऑगस्ट २०१० असा आहे . 


क्रमांक आस्था / कलम २१/ नोंदणी रद्द आदेश/ ३६२/ सन २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , इंदिरा 
यादव महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , वाघाडी, 

तालुका 
शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे 
अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश, आज दिनांक २२ मार्च 
२०१९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ ७१८ / सन 
१ ९९ ५- ९ ६, दिनांक ७ सप्टेंबर १९९ ५ असा आहे . 
शिरपूर , २२ 

मार्च 


२०१९ . 


शिरपूर , २२ मार्च २०१९. 


आदेश 


आदेश 


, 


क्रमांक आस्था / कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश/ ३५२/ सन २०१९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे, सातपुडा 
विकास सुशिक्षित बेरोजगारांची स्वयंरोजगार सहकारी संस्था 
मर्यादित , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी 
रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश, 
आज दिनांक २२ मार्च २०१९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह 
देत आहे . 


क्रमांक आस्था / कलम २१/ नोंदणी रद्द आदेश/ ३६७/ सन २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , देवमोगरा 
महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, फत्तेपूर , तालुका 
शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे 
अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश , 

आज दिनांक 

२२ 

मार्च 
२०१ ९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर / ७१८ / सन १ ९९५ 
९ ६, दिनांक ७ सप्टेंबर १९९ ५ असा आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/पीआरडी/( आय)/ 
७४२/ सन २००३-०४ , दिनांक ३ जानेवारी २००४ असा आहे . 


शिरपूर , २२ 

मार्च 


२०१९ . 


शिरपूर , २२ 

मार्च 

२०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ - ७, २०१ ९ / श्रावण १० - १६ , शके १९ ४१ 


११ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था / कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश/ ३७२ / सन २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे, जिजामाता 
महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , मालकातर , तालुका 
शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे 
अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश , आज दिनांक २२ मार्च 
२०१९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर / ७२५/ सन १९९५ 
९ ६, दिनांक ८ सप्टेंबर १९९ ५ असा आहे . 


क्रमांक आस्था / कलम २१/ नोंदणी रद्द आदेश/ ३८७/ सन २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे, बिजासणी 
महिला औद्योगिक विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित , 
सुळेकनगई, तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश , आज 
दिनांक 

२२ मार्च २०१९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत 


आहे . 


शिरपूर , २२ मार्च २०१९. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ पीआरडी /( आय)/ 
७३१/ सन १९९ ७-९ ८ , दिनांक १३ ऑगस्ट १९९ ८ असा आहे . 
शिरपूर , २२ मार्च २०१९. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश/ ३७७/ सन २०१९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , बखितामाय 
महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , जोयदा , तालुका 
शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे 
अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश , आज दिनांक २२ मार्च 
२०१ ९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/पीआरडी/( आय)/ 
७३१/ सन १ ९९ ७ - ९ ८ , दिनांक १३ ऑगस्ट १९९ ८ असा आहे. 


क्रमांक आस्था / कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश/ ३ ९ २/ सन २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , कर्मवीर 
व्यंकटराव रणधीर मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , किल्ले मुखेड , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा 
आदेश, आज दिनांक २२ मार्च २०१ ९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन 
मुद्रेसह देत आहे 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ एचएसजी/(टीओ)/ 
७३५/ सन २०००-०१, दिनांक 

असा आहे . 


शिरपूर , २२ 

मार्च 


२०१९ . 


५ 


मे २००० 


शिरपूर , २२ मार्च २०१९. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था / कलम २१/ नोंदणी रद्द आदेश / ३८२/ सन २०१९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , अहिल्याबाई 
होळकर महिला औद्योगिक वि . का . सहकारी संस्था मर्यादित , 
बुडकी, तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश , आज 
दिनांक 

२२ 

मार्च २०१९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत 
आहे. 


क्रमांक आस्था / कलम २१/ नोंदणी रद्द आदेश/ ३ ९ ७ / सन २०१९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , प्रियदर्शनी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सुळे, तालुका शिरपूर , जिल्हा 
धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात 
आल्याबाबतचा आदेश, आज दिनांक २२ मार्च २०१ ९ रोजी माझी सही 
व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/पीआरडी/( आय)/ 
७२१/ सन १ ९९ ५ - ९ ६, दिनांक ७ सप्टेंबर १ ९९ ५ असा आहे . 
शिरपूर , २२ मार्च २०१९. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ एचएसजी/ (टीओ)/ 
७२६/ सन १ ९९ ५ -९ ६, दिनांक ११ जानेवारी १९९ ६ असा आहे. 


, 


शिरपूर , २२ मार्च २०१९ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ - ७, २०१९ / श्रावण १० - १६, शके १९ ४१ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश / ४०२ / सन २०१९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे, जनकल्याण 
विविध उद्योग कारागिरांची सहकारी संस्था मर्यादित, शिरपूर , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन 
तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश , आज दिनांक २२ मार्च 
२०१९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ जीएनएल/( ओ)/ 
७१३/ सन २००४-०५ , दिनांक २२ मार्च २००५ असा आहे . 


क्रमांक आस्था / कलम २१/ नोंदणी रद्द आदेश / ४१७/ सन २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर, तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे, कै. किसनसिंग 
ढबूसिंग चौधरी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी संस्था मर्यादित , 
वाठोडे, तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश , आज 
दिनांक 

२२ मार्च २०१९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत 


आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर / आरएसआर/ 
(सीआर) / ११०४ / सन २००२-०३, दिनांक २७ ऑगस्ट २००२ असा 
आहे. 


शिरपूर , २२ मार्च २०१९ . 


शिरपूर , २२ मार्च २०१ ९ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था / कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश/ ४०७/ सन २०१९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे , दादासाहेब 
शिवाजीराव ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
दहिवद , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश, आज 
दिनांक २२ मार्च २०१९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत 
आहे. 


क्रमांक आस्था / कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश/ ४२२/ सन २०१९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे, धनलक्ष्मी 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , बोराडी, तालुका 
शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे 
अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश , आज दिनांक २२ मार्च 
२०१९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ आरएसआर / 
( सीआर)/ ७३६/ सन १९९९ -२०००, दिनांक १६ मार्च २००० असा आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ आरएसआर / 
( सीआर)/ ७१ ९/ सन १ ९८६-८७, दिनांक १२ ऑगस्ट १ ९ ८६ असा 
आहे. 


शिरपूर , २२ मार्च २०१ ९. 


शिरपूर , २२ मार्च २०१९ . 


आदेश 


आदेश 


, 


क्रमांक आस्था / कलम २१/ नोंदणी रद्द आदेश/ ४१२/ सन २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , जय 
योगेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भटाणे, 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन 
तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश, आज दिनांक २२ मार्च 
२०१९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई / एसपीआर / आरएसआर/ 
( सीआर)/ ७४६ / सन २००१-०२, दिनांक २० जून २००१ असा आहे. 
शिरपूर, २२ मार्च २०१ ९. 


क्रमांक आस्था/ कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश/ ४२७ / सन २०१९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , सातपुडा 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शिरपूर , तालुका 
शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे 
अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश, आज दिनांक २२ मार्च 
२०१९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई / एसपीआर / आरएसआर / 
( सीआर)/ ७३६/ सन १ ९९९ -२००० , दिनांक १६ मार्च २००० असा आहे. 


शिरपूर , २२ 

मार्च २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ - ७, २०१ ९ / श्रावण १० - १६ , शके १९ ४१ 


१३ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था / कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश/ ४३२ / सन २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , काशिराम 
तुकाराम ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, बभळाज , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन 
तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश, आज दिनांक २२ मार्च 
२०१९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ आरएसआर/ 
( सीआर)/ ७४८ / सन २००१-०२, दिनांक १८ जानेवारी २००१ असा आहे. 


क्रमांक आस्था / कलम २१/ नोंदणी रद्द आदेश/ ४४७/ सन २०१९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे, बालाजी 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , शिरपूर , तालुका शिरपूर , 
जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व 
संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश, आज दिनांक २२ मार्च २०१९ रोजी 
माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई / एसपीआर/ एचएसजी/(टीओ)/ 
७५०/ सन २००८-०९ , दिनांक १९ मार्च २००८ असा आहे. 


शिरपूर , २२ 


मार्च २०१ ९ . 


शिरपूर , २२ मार्च २०१९ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था / कलम २१/ नोंदणी रद्द आदेश/ ४३७/ सन २०१९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे , योगेश्वरकृपा 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , शिंगावे, तालुका शिरपूर, 
जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व 
संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश , आज दिनांक २२ मार्च 
माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ एचएसजी/(टीओ)/ 
७२८ / सन १ ९९ ७ -९ ८ , दिनांक ५ मे १ ९९ ७ असा आहे . 


क्रमांक आस्था / कलम २१/ नोंदणी रद्द आदेश / ४५२/ सन २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे , साईसागर 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , शिरपूर , तालुका शिरपूर, 
जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व 
संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश , आज दिनांक मार्च 

२०१९ 

रोजी 
माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ एचएसजी/(टीओ) / 
७४ ९ / सन २००५-०६, दिनांक १९ नोव्हेंबर २००६ असा आहे . 


२०१९ रोजी 


२२ 


शिरपूर , २२ 

मार्च 


२०१९ . 


शिरपूर , २२ मार्च २०१९. 


आदेश 


आदेश 


. 


क्रमांक आस्था / कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश / ४४२/ सन २०१९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे, स्वामी 
विवेकानंद विविध उद्योग सहकारी स्वयंरोजगार संस्था मर्यादित , 
शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश , 
दिनांक 

२२ 

मार्च २०१९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत 
आहे. 


आज 


क्रमांक आस्था / कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश/ ४५७/ सन २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे, अमोदे पीक 
संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित, अमोदे, तालुका शिरपूर , जिल्हा 
धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात 
आल्याबाबतचा आदेश, आज दिनांक २२ मार्च २०१ ९ रोजी माझी सही 
व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ सीपीएन/ ४३३/ 
सन १९ ७९ -८०, दिनांक १ ९ जुलै १ ९ ७ ९ असा आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ जीएनएल /( ओ) / 
७१८ / सन २००५-०६, दिनांक १८ ऑक्टोबर २००५ असा आहे . 


शिरपूर , २२ मार्च 

२०१ ९ . 


शिरपूर , २२ मार्च २०१९. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ - ७, २०१९ / श्रावण १० - १६, शके १९ ४१ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश/ ४६२ / सन २०१९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , अनेर पीक 
संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित, अनेर , तालुका शिरपूर , जिल्हा 
धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात 
आल्याबाबतचा आदेश, आज दिनांक २२ मार्च २०१९ रोजी माझी सही 
व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ सीपीएन / ७०७/ 
सन १ ९९ १ - ९ २, दिनांक १६ एप्रिल १९९ १ असा आहे. 


क्रमांक आस्था / कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश/ ४७७/ सन २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , अरुणावती 
यंत्रमाग सहकारी संस्था मर्यादित , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा 
धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात 
आल्याबाबतचा आदेश, आज दिनांक २२ मार्च २०१९ रोजी माझी सही 
व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/पीआरडी/( आय )/ 
७१८ / सन १ ९९ ८ - ९९, दिनांक ३ ऑगस्ट १ ९९ ८ असा आहे. 


शिरपूर , २२ मार्च २०१९ . 


शिरपूर , २२ 

मार्च 

२०१९ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश / ४६७/ सन २०१९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे, श्री बालाजी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, शिरपूर , तालुका शिरपूर , 
जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व 
संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश , 

आज दिनांक 

२२ 

मार्च 
माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ एचएसजी/(टीओ) / 
७५०/ सन २००७-०८ , दिनांक १ ९ मार्च २००८ असा आहे . 


क्रमांक आस्था / कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश/ ४८२/ सन २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , बिजासणी 
माता सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, शिरपूर , तालुका शिरपूर , 
जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व 
संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश, आज दिनांक २२ मार्च २०१ ९ रोजी 
माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ एचएसजी/(टीओ)/ 
७४६/ सन २००५-०६, दिनांक १९ जानेवारी २००६ असा आहे . 


२०१ ९ रोजी 


शिरपूर , २२ 

मार्च 


२०१९ . 


शिरपूर , २२ मार्च २०१९ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था / कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश/ ४७२ / सन २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे, अमरिशभाई 
पटेल मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , शिरपूर , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन 
तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश , 

आज दिनांक 

२२ 

मार्च 
२०१९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ एचएसजी/(टीओ)/ 
७२७/ सन १९९ ६- ९ ७, दिनांक २० जून १९९ ७ असा आहे . 
शिरपूर , २२ मार्च २०१९. 


क्रमांक आस्था / कलम २१ /नोंदणी रद्द आदेश/ ४८७/ सन २०१९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर, तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , छत्रपती 
शिवाजी महाराज ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
तहाडी, तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश , आज 

मार्च २०१ ९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत 


दिनांक २२ 


आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई / एसपीआर / आरएसआर / 
( सीआर )/ ७३५/ सन १९९९ -२००० , दिनांक १३ डिसेंबर १ ९९९ असा 
आहे. 


शिरपूर , २२ 

मार्च २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ - ७, २०१ ९ / श्रावण १० - १६ , शके १९ ४१ 


१५ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था / कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश/ ४ ९ २/ सन २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर, तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , श्रीगणेश 
पीक संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित , मांजरोद , तालुका शिरपूर , 
जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व 
संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश , आज दिनांक २२ मार्च २०१९ रोजी 
माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 


क्रमांक आस्था / कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश / ५०७/ सन २०१९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , स्मिता 
पाटील सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित , दहिवद , तालुका शिरपूर, 
जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व 
संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश , आज दिनांक २२ मार्च 

२०१ ९ 

रोजी 
माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ सीपीएन / ७१० / 
सन २०१०-११ , दिनांक ३१ मार्च २०११ असा आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ सीओएसएन / 
७०२/ सन १ ९९० -९ १ , दिनांक ७ फेब्रुवारी १९९ १ असा आहे . 


शिरपूर , २२ मार्च २०१९ . 


शिरपूर , २२ 

२२ मार्च २०१९ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था / कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश/ ४ ९ ७/ सन २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , किसान 
पीक संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित ,विखरण , तालुका शिरपूर , 
जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व 
संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश , आज दिनांक २२ मार्च 

२०१९ 

रोजी 
माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 


, 


क्रमांक आस्था / कलम २१/ नोंदणी रद्द आदेश/ ५१२/ सन २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे, राजेशिवाजी 
स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , शिरपूर , तालुका शिरपूर , 
जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व 
संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश , आज दिनांक २२ मार्च २०१९ रोजी 
माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/एसपीआर/ जीएनएल /( ओ)/ 
७१४ / सन २००४-०५ , दिनांक २४ मार्च २००५ असा आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ सीपीएन/ ४० ९/ 
सन १ ९७१-७२ , दिनांक २१ सप्टेंबर १ ९ ७१ असा आहे . 


शिरपूर , २२ मार्च २०१९. 


शिरपूर, २२ 

मार्च 


२०१९ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था / कलम २१/ नोंदणी रद्द आदेश/ ५०२/ सन २०१९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , स्मिता 
पाटील सहकारी औद्योगिक वसाहत मर्यादित , दहिवद , तालुका 
शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे 
अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश , आज दिनांक २२ मार्च 
२०१९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर /पीआरडी/( आय )/ 
७०३ / सन १९ ८ ९ - ९ ० , दिनांक २० जुलै १९ ८ ९ असा आहे . 


क्रमांक आस्था / कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश/ ५१७/ सन २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे, सुनिल 
पीक संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित , भटाणे , तालुका शिरपूर , 
जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व 
संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश , आज दिनांक २२ मार्च 
माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 


- 


२०१ ९ रोजी 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ सीपीएन/ ४०६ / 
सन १९७१-७२ , दिनांक 

१ ९ ७१ असा आहे . 


५ 


मे 


शिरपूर , २२ मार्च २०१९ . 


शिरपूर , २२ मार्च २०१ ९. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ - ७, २०१९ / श्रावण १० - १६, शके १९ ४१ 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर / आरएसआर / 
( सीआर)/ ७३३ / सन १ ९९९ -२००० , दिनांक ३१ मे १९९९ असा आहे. 


शिरपूर , २२ मार्च २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक आस्था / कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश/ ५२२/ सन २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , थाळनेर 
धान्य सहकारी बँक लिमिटेड, थाळनेर , तालुका शिरपूर , जिल्हा 
धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात 
आल्याबाबतचा आदेश, आज दिनांक २२ मार्च २०१९ रोजी माझी सही 
व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ २२३५०, दिनांक 
११ एप्रिल १ ९ ५६ असा आहे. 
शिरपूर , २२ मार्च २०१ ९ 


क्रमांक आस्था / कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश / ५३७/ सन २०१९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , प. पु. साने 
गुरुजी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, थाळनेर , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन 
तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश, आज दिनांक २२ 

मार्च 
२०१९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ एचएसजी/(टीओ)/ 
७१३/ सन १ ९६५-६६ , दिनांक १० नोव्हेंबर १९ ६५ असा आहे . 


शिरपूर , २२ मार्च २०१९ . 


क्रमांक आस्था / कलम २१/ नोंदणी रद्द आदेश/ ५२७/ सन २०१९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे, लोकवींनी 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , होळनांथे, तालुका 
शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे 
अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश , आज दिनांक २२ मार्च 
२०१ ९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ आरएसआर / 
( सीआर ) / ७४१/ सन २०००-२००१ , दिनांक २५ ऑक्टोबर २००० असा 
आहे. 


आदेश 


- 


क्रमांक आस्था / कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश/ ५४२/ सन २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे, बोराडी 
बॅकवर्ड क्लास सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, बोराडी, 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन 
तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश, आज दिनांक २२ मार्च 
२०१ ९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 


शिरपूर , २२ मार्च २०१ ९. 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ एचएसजी/(टीओ)/ 
३२३/ सन १९६४-६५, दिनांक २९ सप्टेंबर १९ ६४ असा आहे . 


क्रमांक आस्था/ कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश / ५३२/ सन २०१९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे, रत्नमाला 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , लोंढरे , तालुका 
शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे 
अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश , आज दिनांक २२ मार्च 
२०१९ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 


मनोज चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , 

जिल्हा धुळे. 


शिरपूर , २२ 

मार्च २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI . MANOJ MANOHAR VAIDYA. 


